राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयातील गट-क 
संवर्गातील पदावरील बदली व 
पदस्थापना शिफारश्ीकरिता नागरी सेवा 
मंडळ (२) स्थापन करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२१/प्र.क्र. ५८/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जून, २०२१ 


वाचा:- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/कार्यासन-१२, 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०१४ 

२) क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र. आस्थाप/राछासे/नासेमं./२०२१/का-५/ 
दिनांक २३ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना:- 


प्रशासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील बदली व पदस्थापनेकरीता 
शिफारस करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याबाबत संदर्भाधीन क्रमांक (१) येथील सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये आदेश देण्यात आळे आहेत. त्यास अनुसरुन शाळेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयातील गट-क संवर्गातील पदावरील बदली 
व पदस्थापनेच्या शिफारशीकरिता नागरी सेवा मंडळ (२) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयातील गट-क संवर्गातील पदावरील बदली व पदस्थापनेसाठी खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम अध्यक्ष/सदस्य 
।_१. | विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा अध्यक्ष 
२. | संबंधीत गटप्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय सदस्य 
छात्रसेना कार्यालय किंवा त्यांचे प्रतिनिधी. 
संबंधित विभागातील जिल्हा क्रोडा अधिकारी सदस्य 
संबंधित विभागातील कार्यालयीन अधीक्षक सदस्य 


(अ.क्र.३ व ४ येथील सदस्यांच्या निवड/ नियुक्तीबाबत अध्यक्षाकडून निर्णय घेण्यात येईल.) 


a 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२१/प्र.क्र. ५८/क्रीयुसे-३ 


२. राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या कार्यालयांतील गट-क या संवर्गातील पदावरील बदली व पदस्थापनेसंदर्भात 
वरीलप्रमाणे प्रत्येक विभागासाठी (Division साठी) नागरी सेवा मंडळ (2) स्थापन करणे आवश्‍यक असेल. 


३. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१११७२८४४१८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने | paler 
. Swat | M a d h 1 ka [ 9५: ment Of Maharashtra, ou=School 
Educati ts Department, postalCode=400032, 
st=Mahi a 
2.5.4.20- 1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07 
N ana €9700fe62cba2439a81b4be4, cn=Swati Madhukar Nanal 
Date: 2021.06.11 17:34:55 +05'30' 


tra, 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 

२. मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. संचालक, राष्ट्रीय छात्रसेना (आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या मार्फत) 
१०.सर्व विभागीय उपसंचालक, व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
११.गटप्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१२.निवड नस्ती (क्रीयुसे-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


